श्री. हिरालाळ जाधव, अधीक्षक 
(निलंबित, मध्यवर्ती कारागृह 
यांच्याविरुध्द लैंगिक छळवादा प्रकरणी 
विभागीय चौकशी करण्याकरीता 
समिती गठीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभाचौ-०९१६/१४५७/प्र.क्र.३४०/तुरुंग-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
दुसरा मजला, मंत्रालय-४०० ०३२ 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०१६ 


वाचा :- 

१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक सीडीआर १००८/ प्र.क्र. ४५/०८/११, 
दि.०१.०४.२०१० 

२) शासन परिपत्रक, महिला व बाल विकास विभाग, क्रमांक मकचौ-२००९/प्र.क्र. १९/ AHH, 
दि.०४.१०.२०१० 

३) शासन निर्णय, क्रमांक : महिला व बाल विकास विभाग क्र.मकचौ-२०१३/प्र.क्र. ६३/ HHH, 
दि.१९.०६.२०१४ 

४) या विभागाचे समक्रमांकाचे दोषारोप पत्राचा दिनांक:-१५ नोव्हे.२०१६ 


प्रस्तावना : 

The Sexual Harassment of Women at workplace (Preventation, Prohibition and 
Redressal) Act, 2093 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम १९७९ च्या नियम ८ 
(२) खालील परंतुका (हासन अधिसूचना, दि.०१.०४.२०१०) मधील तरतुदीनुसार श्री.हिराळाल 
जाधव, अधीक्षक (निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह (गट अ) यांच्याविरुध्द लैंगिक छळवादा प्रकरणी 
विभागीय चौकशीची कार्यवाही करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. 
सदर विभागीय चौकशी करण्यासाठी अतिरिक्त पोळीस आयुक्त, मुंबई (महिला) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

श्री.हिरालाल जाधव, अधीक्षक (निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह (गट अ) यांच्या विरुध्द लैंगिक 
छळवादा प्रकरणी विभागीय चौकशी करण्याकरीता श्रीमती अश्वती शेरींग दोरजे, अतिरिक्‍त पोलीस 
आयुक्‍त (महिला), मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे. 


१) श्रीमती अश्वती शेरींग दोरजे, अतिरिक्‍त पोळीस आयुक्त, मुंबई - झउध्यक्ष 

२) श्री.अरविंद सावंत, सहाय्यक पोळीस आयुक्‍त दर्जाचे अधिकारी/ सामाजिक सदस्य 
सुरक्षा विभाग, मुंबई 

३) अँड.श्रीमती अनुपमा पवार, महिला विधिज्ञ/ सामाजिक क्षेत्रामध्ये काम - सदस्य 
करणारी महिला 

४) श्रीमती फरिदा लांबे, मुंबई विभागामध्ये ख्रियांवरील अत्याचाराच्या विरोधात  - सदस्य 


काम करणाऱ्या नोंदणीकृत अशासकीय संस्थामधील महिला 
५)श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार,उपअधीक्षक,येरवडामध्यवर्ती कारागृह,पुणे - सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांक विभाचौ ०९१६/ १४५७/प्र.क्र. ३४०/ तुरुंग १ 


२. समितीच्या सदस्य सचिवांनी समितीला आवश्‍यक ती माहिती व कागदपत्रे उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 
३. उपरोक्त समितीने श्री.हिरालाल जाधव, अधीक्षक (निलंबित), मध्यवर्ती कारागृह (गट अ) 
यांच्या सदर्भातील दोषारोपात नमूद केलेल्या बाबींची सविस्तर चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल 
सदर आदेशा निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून दोन महिन्यात शासनास सादर करावा. 
४. सदर समिती मधील शासकीय आणि अश्ञासकिय सदस्यांना दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता देय 
राहील. हा भत्ता शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना वित्त विभागाच्या प्रचलित नियमानुसार तसेच 
SIG सदस्यांचा दैनिक भत्त्याचा खर्च हा महिला व बाल कल्याण विभागाच्या दिनांक 
१९.०६.२०१४ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदीप्रमाणे करावा. या बाबीवरील शासकीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांचा खर्च लेखाशिर्ष २०५५००३५ मधून नियमित उद्दिष्टातून करण्यात यावा व 
SUNITA सदस्यांचा खर्च “लेखाशिर्ष २०५५००३५ मधील ५०- इतर खर्च” या बाबीमधून करुन तो 
सन २०१६-१७ च्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६१२२३१६२६५२४८२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prabhakar Atmaram Sankhe 

Pp fa b h a ka [ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=16ca9b273a3e790c4aab4c47901 5f44d506ae 


8 di f48d889691ffa9939a, cn=Prabhak 
Atmaram Sankhe क ताक 


Date: 2016.12.26 11:21:11 +05'30° 


(प्रभाकर संखे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा.अपर मुख्य सचिव (गृह), मंत्रालय, मुंबई 
) मा.अपर मुख्य सचिव (अ. व सु), मंत्रालय, मुंबई 
४) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


अपर पोळीस Hea व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

श्रीमती अश्वती शेरींग दोरजे, अतिरिक्‍त पोलीस आयुक्त, मुंबई (पत्राने) 

श्रीमती अरुणा अर्जुनराव मुगुटवार, उपअधीक्षक, येरवडा मध्यवर्ती कारागृह, पुणे (अपर 

पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 

मार्फत) 

८) श्री.अरविंद सावंत, सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त (अंमलबजावणी), गुन्हे शाखा, मुंबई (अपर 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या 
मार्फत) 

९) अँड. श्रीमती अनुपमा पवार, महिला विधिज्ञ, सनद क्रमांक ९४८९३, (अपर पोलीस 

महासंचालक व महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक विभाचौ ०९१६/ १४५७/प्र.क्र. ३४०/ तुरुंग १ 


qo) stadt फरिदा लांबे, प्रथम संस्था (सामाजिक कार्यकर्त्या) (अपर पोळीस महासंचालक व 
महानिरीक्षक कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या मार्फत) 

११) कक्ष अधिकारी (कार्या-११), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) विशेष पोळीस महानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

93) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१४ उपकोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 


q4) Te विभाग,बीयुडी-१,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
१६) निवडनस्ती-तुरुंग-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


